न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे आस्थापनेवर नामनिर्वेशनाने 

.. _. नियुक्‍त झालेल्या श्रीमती नि.प्र.बक्षी,सहायक रासायनिक 
विश्लेषक (वर्ग-२), योचा प्ररिविक्षावधी संपुष्टात आणून 


' महाराष्ट्र शासन 


: : शासन निर्णय क्रमांकः'एफएसएल-०१०१/४०४४/प्र.क्र. १/पोंल-७, 
. मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर,२००३: 


-१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१६६७/(१५)/दहा, दिनांक १६ फेबुवारी,१९९३, 
२) शासन निर्णय, ae विभाग; क्र.एफएसएंल-०१९२/४५४(३)/पोल-४ 
दिनांक २५ ऑक्टोबर, १९९३... . 
३) संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयं,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

यांचे कार्यालयाची पत्रे :- _ 

(अ) क्र.मु.गो./प्रशा/परिकाळ/१०/३/९९, दिनांक २७ जानेवारी,१९९९ 

(ब) क्र.मुं./गो/१६/२००१, दिनांक १२ फेब्रुवारी,२००१ 

(क) क्र.मुंगो.५४/२००१, दिनांक २ जुलै,२००१ 

(ड) क्र.मुं.गो.२९/२००२, विनांक ७ मार्च,२००२ 

(इ) क्र.मुंगो.२१३/०२, दिनांक २५ नोव्हेंबर,२००२ 
शासन निर्णय:- न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई येथील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग पुरस्कृत : उमेदवार. श्रीमती नि.प्र.बक्षीं यांची नियुक्ती नामनिर्देथनाने सहायक 
रासायनिक विश्लेषक (गट-ब). या पदायर seis अ.क्र.र॑ मध्ये नभूद दिनांक २५ 
ऑक्टोबर,१९९३ च्या शासन निर्णयान्यये करण्यात आली. सवर शासन निर्णयानुसार त्यांना 
नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या दिनांकापासून २ वर्ष इतका परिंविक्षावधी विहित करण्यांत आलेला 
होता. श्रीमती बक्षी यांनी दिनांक १७ .जानेवारी,१९९४ (मध्यान्हपूर्वी पासून त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार प्रत्यक्षात स्विकारला.. त्यानुसार त्यांचा : २. वर्षांचा परिविक्षावधी दिनांक १६ 
जानेवारी,१९९६ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तथापि पदंमार स्विकारल्यापासून श्रीमती बक्षी 
यांनी परिवर्तीत, अर्जित, अर्धवेतनी,:असाधारप. वं प्रसुती. रजा मिळून एकूण ८८९ दिवस 
रजा (दिनांक २४ जानेवारी,१९९४ ते दिनांक १४ 'डिसेंबर,१९९७ या कालावधीत) 
उपभोगलेल्या असल्यामुळे त्यांनी परिविक्षावधी प्रत्यक्षात दिनांक २३ जून, १९९८ रोजी 
ere) पूर्ण होतो. तसेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 


DAR SAWANT igeh RPHL-SID1-4086-C8-L-CR. (3-4-2007) 


we ee 


बिसुंबर,, १९९७ च्या बैठकीत श्रीमती बक्षी यांची 
सेवा (पंरिविक्षावधी संपुष्टात आणून) पुढे 'चोलू-हेवण्यांची शिफारस केलेली आहे 

2. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर . श्रीमती...नि.प्र.बक्षी, सहायक रासायनिक विश्लेषक 
(गट-ब) यांचा २ वर्षाचा. परिविक्षावधी दिनक 1४३ जून,१९९८ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे 
आणि संदर परिविक्षावधी दिमांक. २३:. जून,१९९८  (मध्यान्होत्तर). पासून संपुष्टात आणून 
श्रीमती. बक्षी यांची सहायक रासायनिक विश्लेषक (गट-ब) या पदावरील स्थानापन्न नियुक्‍ती 
दि.२४ जून,१९९८ पासूत्त पुढे नियमित. तत्त्वाक चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहें 

३. . हा शासन Peg शासन परिपत्रक, * सामान्य . प्रशासन. विभाग, क्र. 
एसआरव्ही-१०७५-एक्स, दिनांक २४ जुलै,१९७५ ला अनुसंरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


करार्यालिंबीनऱचाळणी समितीने fara wp fees 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


( ब. आ. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
Rita FERRE लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) | 
संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालंय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
» _ मूळ सेवापुस्तक व दिनांक १ एप्रिल,१९९४ ते दिनांक ३१ मार्चे,२००२-च्या मूळ 
: गोपनीय अहवालांसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखां पंरिक्षा),मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.  .. | 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई | 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२/१६-बो,मंत्रालय,मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. - - 
श्रीमती.नि.प्र.बक्षी,सहायक रासायनिक विश्लेषक,प्रादेशिक न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,पुणे | 
(संचालक,न्यायसहायंक वैज्ञानिक प्रयोमशाळा..संचालनालयं,मुंबई यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती (कार्यासन पोल-७); | 


